चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार व चित्रपती 
व्ही. शांताराम विशोष योगदान पुरस्कार - oo, २०२१ व 
२०२२ तसेच राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार व राजकपूर 
विशेष योगदान पुरस्कार- २०२०, २०२१ व २०२२ जाहीर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. शांजीपु १८२४/प्र.क्र.६४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १.समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग, क्र. मचिम १०९३/१५११९/ 
प्र.१५९/सां.का.१, दि. २८ ऑक्टोबर, १९९३ 
२. समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग, क्र.राकपु १०९८/ 
प्र.क्र.४९६/सां.का.२, दि. २८ ऑक्टोबर, १९९३ 
३. शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. पूरक २०११/ प्र.क्र.१५०/ 
सां.का.४, दि. १३ एप्रिल, २०१२. 
४. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सास्कृतिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगांव, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.संकीर्ण-२०२४/प्रशा ६०, दि. १२ फेब्रुवारी, २०२४ 
प्रस्तावना :- 
उपनिर्दिष्ट क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या 
उत्कर्षासाठी ज्यांनी दीर्घकाळ आयुष्य वेचले आहे. तसेच चित्रपट सृष्टीत अभिनय, संगीत, 
निर्मिती, दिग्दर्शन इ. अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, अज्ञा मान्यवरांना 
चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार व चित्रपती व्ही. शांताराम विशोष योगदान पुरस्कार 
तसेच राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार व राजकपूर विशेष योगदान पुरस्काराने गौरविण्यात येते. 
सन २०२०, २०२१ व २०२२ या वर्षाकरिता विषयांकित पुरस्कार घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२०, २०२१ व २०२२ या वर्षीचे चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार 
व चित्रपती व्ही. शांताराम विशोष योगदान पुरस्कार तसेच राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार व 
राजकपूर विशेष योगदान पुरस्कार खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहेत. 


| चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार 
अ.क्र वर्ष सन्मानार्थीचे नांव 
aa २०२० स्व. रविंद्र महाजनी 
२ २०२१ उषा चव्हाण 
3 २०२२ उषा नाईक 
चित्रपती व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार 
fa | २०२० ग्जेद्र अहिरे 
२ २०२१ रविंद्र साठे 
3 २०२२ नागराज मंजुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः SANG १८२४/प्र.क्र.६४/सां.का.४ 


२. 


राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार 
अ.क्र वर्षे नांव 
fa | 2020 अरुणा इराणी 
२ २०२१ मिथुन चक्रवर्ती 
३ २०२२ हेलन 
राजकपूर विशेष योगदान पुरस्कार 
1१___| २०२० जे.पी. दत्ता 
२ २०२१ सोनु निगम 
३ २०२२ विधू विनोद चोप्रा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२२१०२८४४८६२३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केळेला आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

N A N A M A R T | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281 d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec0366 
6d244838270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532684054F 1 
9E1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 
Date: 2024.02.22 12:14:37 +05'30' 


(नंदा राऊत ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव 
. प्रधान सचिव ( सांस्कृतिक कार्य ) यांचे स्वीय सहाय्यक 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सास्कृतिक विकास महामंडळ 


मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगांव, मुंबई 


. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मंबई. 

. पुरस्कारर्थी व निवड समितीने सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

रः (लेखा 

१०. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(लेखा 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३. निवड नस्ती, सां.का-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


